श्री.शिवाजी बळीराम काळेवाड, उप अधीक्षक 
भूमि अभिलेख, तळा, जि.रायगड यांच्या बदलीने 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक: न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.४८९/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक:- २४ जुले, २०२४. 
शासन आदेश : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
नियम ४(४) व ४(५) तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख (गट ब- 
राजपत्रित) संवर्गातील खालील अधिकाऱ्याची रकाना क्र.४ येथे नमूद रिक्‍त पदावर बदलीने पदस्थापना 


करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । अधिकार्‍यांचे नावा | सध्या धारण करीत असळेळे | बदलीने पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 


पद 
Pa | २ ३ 1४ 
| श्री.शिवाजी बळीराम | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | fasts उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
काळेवाड तळा, जि.रायगड तथा चौकशी अधिकारी (शब.मा.), मिरा 


भाईंदर, जि.ठाणे 


२. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा), पुणे यांनी, वरील अधिकाऱ्यास नवीन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

३. संबंधीत अधिकाऱ्यांस नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 
कार्यमुक्त केळे आणि ते नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 


doe§&.rfd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत, असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


शासन Beal क्रमांकः न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.४८ ९/ई-६ 

५. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 
कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे 


विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून, त्याचा संकेतांक २०२४०७२४१५४६००६६१९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY 
SHANKARRAO INGLE 
(संजय इंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे. 
Wa:- 


१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -32. 

२) स्वीय सहायक,अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) उप संचालक भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६) श्री.शिवाजी बळीराम काळेवाड, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, तळा, जि.रायगड. 
(द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे) 

७ कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


